कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब 
(अराजपत्रित) या पदावर सरळसेवेने 
नियुक्तीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः भरती-२०१७/प्र.क्र.६१(भाग-२)/सेवा-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ मार्च, २०१९ 


संदर्भ : १) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक: एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/ कार्या- १२, 
दिनांक २८/०४/२०१५, दिनांक १५/०६/२०१७ व दिनांक १२/०४/२०१८. 
२) अधीक्षक अभियंता, मुंबई (सा.बां) मंडळ, मुंबई यांचे जा. क्र.अआ(मु'परिमंडळ/का-७/ 
भरती प्रक्रीया-२०१८/७७२८, दिनांक २८/११/२०१८. 
३) अधीक्षक अभियंता, मुंबई (सा.बां.) मंडळ, मुंबई यांचे जा. क्र.अआअ(मुपरिमंडळ/का-७/ 
भरती प्रक्रीया-२०१८/८१०१, दिनांक १२/१२/२०१८. 


शासन निर्णय 


कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य, गट-ब (अराजपत्रित) या संवर्गातील राज्य स्तरीय रिक्‍त पदे 


नामनिर्देशानान्वये भरण्यासाठी स्पर्धात्मक परीक्षेच्या गुणवत्तेनुसार अधीक्षक अभियंता, मुंबई (सा.बां) मंडळ, 


मुंबई या कार्यालयाने शिफारस केली आहे. अधीक्षक अभियंता, मुंबई (सार्वजनिक बांधकाम) मंडळ, मुंबई 


यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार गुणवत्तेनुसार पात्र उमेदवारांनी साक्षांकन नमुना व नियुक्‍तीविषयक अन्य 


MRIS कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्यानुषंगाने सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ मधील नियुक्‍तीस पात्र 


ठरलेल्या २६२ उमेदवारांची सार्वजनिक बांधकाम विभागात “कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब 


(अराजपत्रित)” या पदावर ते रुजू होतील त्या दिनांकापासून वेतनस्तर एस-१४, रुपये ३८६००-१२२८०० 


या वेतनश्रेणीत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या महसुली विभागातील जिल्हयात/सार्वजनिक बांधकाम 


प्रादेशिक विभागांतर्गत तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


२. प्रपत्र-अ मधील उमेदवारांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) 


पदावर सरळसेवेने नियुक्तीसाठी विभागीय संवर्ग संरचना व विभागीय संवर्ग वाटप नियमावली 


क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/कार्या.१२, दिनांक २८/०४/२०१५, दिनांक १५/०६/२०१७ व दिनांक 


१२/०४/२०१८ लागू राहील. त्यानुसार प्रपत्र-अ मध्ये दर्शविलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या नावासमोर 


शासन निर्णय क्रमांकः भरती-२०१७/प्र.क्र.६१(भाग-२)/सेवा-३ 


दर्शविलेल्या महसूली विभागात पदस्थापना करण्यात येत आहे. सदर उमेदवारांची सार्वजनिक बांधकाम 


विभागातील पदस्थापना ही अंतिम असून त्यात बदल होणार नाही. 


३. संबंधित मुख्य अभियंता यांनी प्रपत्र-अ मधीळ उमेदवारांच्या सविस्तर नियुक्तीचे आदेशा 


एकत्रितरित्या या आदेशाच्या दिनांकापासून ३ दिवसाच्या आत निर्गमित करावेत व सदर सविस्तर 


नियुक्‍ती आदेशाची प्रत शासनास ई-मेलद्वारे त्याच दिवशी पाठविण्यात यावी. संबंधित मुख्य अभियंता 


यांनी सविस्तर नियुक्तीचे आदेश निर्गमित करतेवेळी, संबंधित उमेदवारांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 


महसूली विभागातील जिल्हयात कोणताही बदल न करता उमेदवारांना त्याच जिल्हयात नियुक्‍ती 


देण्याची कटाक्षाने दक्षता घ्यावी. अन्य जिल्हयात नियुक्‍ती झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित 


अधिकारी शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र होतील, याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांनी रायगड जिल्हयात उपलब्ध 


करुन देण्यात आलेल्या उमेदवारांपैकी ५ उमेदवारांची नियुक्‍ती रायगड किल्ला संर्वधन व जतन 


करण्याच्या कामासाठी सर्वप्राथम्याने करावी. तसेच, रत्नागिरी पत्तन विभाग, रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग पत्तन 


विभाग, कुडाळ येथील पदे प्राथम्याने भरण्याची कार्यवाही करावी. 


संबंधित मुख्य अभियंता यांनी सविस्तर नियुक्‍ती देताना आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रातील रिक्‍त 


असलेली पदे प्राथम्याने भरावीत. 


मुख्य अभियंता यांनी सविस्तर नियुक्तीचे आदेश निर्गमित केल्यानंतर संबंधित उमेदवारांनी 


पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होणे बंधनकारक आहे. 


४. “कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित)” या पदावर उमेदवारांची करण्यात आलेली 


नियुक्‍ती ही, या विभागातील “कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित)” या पदाच्या सेवाभरती 


नियमातील तरतुदीनुसार भरतीसाठी उपलब्ध असलेल्या रिक्‍त पदावर खालील विहित अटींच्या अधीन 


राहून करण्यात येत आहे:- 


(१ प्रपत्र-अ मधील उमेदवारांनी महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत सविस्तर नियुक्‍ती मिळण्यासाठी 


संबंधित मुख्य अभियंता यांच्याकडे हे आदेश निर्गमित झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत 


प्रत्यक्ष संपर्क साधावा व सेवेत रुजू व्हावे. अन्यथा, एक महिन्यानंतर सदर नियुक्‍तीचे आदेशा आपोआप रद्द 


होतील. कार्यालय प्रमुखांनी एक महिन्यानंतर रुजू होणाऱ्या उमेदवारास रुजू करुन घेवू नये. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः भरती-२०१७/प्र.क्र.६१(भाग-२)/सेवा-३ 


(२) एखाद्या उमेदवारास विहित कालावधीत अपरिहार्य, उचित कारणास्तव रुजू होण्यासाठी 


मुदतवाढ हवी असल्यास त्या उमेदवारांनी सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १० 


दिवसांच्या आत प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना मुदतवाढीसाठी अर्ज 


सादर करावा. तद्नंतर प्राप्त झालेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. उचित कारणास्तव विहीत 


कालावधीत मुदतवाढीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना मुदतवाढ देण्याचा/नाकारण्याचा अंतिम निर्णय 


शासनाचा राहील. 


(३) जे उमेदवार या शासन निर्णयाच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत हजर होणार नाहीत 


अथवा त्यांचेकडून यासंबंधात काही सूचना प्राप्त झाली नाही तर ही नियुक्ती त्यांना स्वीकृत नाही असे 


समजून उमेदवारांच्या नियुक्तीचे sear आपोआप रद्द होतील. या बाबतचा अहवाल संबंधित मुख्य 


अभियंता यांनी शासनाला दिनांक ०२/०४/२०१९ पर्यंत शासनास सादर करावा. 


(४ संबंधित मुख्य अभियंता यांनी, प्रपत्र-अ मधील उमेदवारांना सार्वजनिक बांधकाम विभागात 


रुजू करुन घेण्यापूर्वी, जाहीरातीत नमूद केल्यानुसार वयोमर्यादेची तसेच शैक्षणिक व अन्य अटींची पुर्तता 


करणारी मूळ कागदपत्रे (वय, अधिवास, शौक्षणिक पात्रता, महिला आरक्षणानुसार विहीत केलेले व जात 


वैधता प्रमाणपत्र) तपासून रुजू करुन घ्यावे. 


(५) प्रपत्र-अ मधील उमेदवारांची ज्येष्ठता, शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 


एसआरव्ही १०७६/१२, दिनांक २१/०६/१९८२ अन्वये विनियमित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा 


(ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, १९८२ मधील तरतुदीनुसार गुणवत्ता क्रमांकानुसार निश्चित करण्यात येईल. 


त्यामुळे नियुक्तीच्या आदेशानुसार एक महिन्याच्या आत सेवेत रुजू न होणाऱ्या उमेदवारांना सेवा ज्येष्ठता 


गमवावी लागेल व त्यांची ज्येष्ठता ते ज्या दिनांकास शासन सेवेत रुजू होतील, त्या दिनांकास निश्चित 


करण्यात येईल. 


(६) मागास प्रवर्गाच्या राखीव पदावर नियुक्‍त केलेल्या प्रपत्र-अ मधील उमेदवारांची प्रचलित 


नियमातील तरतूदीनुसार जात वैधता प्रमाणपत्राच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात 


येत आहे. मागासवर्गीय उमेदवारांनी जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र शासनास व संबंधित 


उमेदवारांची नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक राहील. त्यानुसार संबंधीत 


उमेदवारांच्या सेवापुस्तकात नोंद घेण्याची कार्यवाही करावी. 
पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः भरती-२०१७/प्र.क्र.६१(भाग-२)/सेवा-३ 


मागास प्रवर्गाच्या राखीव पदावर नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांनी जात 


वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नसल्यास, त्यांनी आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्याच्या आत जात 


प्रमाणपत्राची वैधता, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून करुन घेणे आवश्‍यक राहील. नियुक्‍ती 


देण्यात आलेल्या कार्यालयाने संबंधित मागसवर्गीय उमेदवारांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने 


आव्यक ती कागदपत्रे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे पाठविण्याची कार्यवाही करावी. विहित 


मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित उमेदवारांच्या सेवा प्रचलित नियमानुसार समाप्त 


करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. 


(9) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय दिनांक २५/०५/२००१ मधील तरतुदीनुसार, 


खुला (महिला) आणि मागास प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता निवड झालेल्या उमेदवारांची, 


“महिलांसाठी उन्नत व प्रगत व्यक्‍ती गट (क्रिमीलेअर) यामध्ये मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र” 


(अलिकडचे/नवीनतम मूळ नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र) ची सांक्षाकित प्रत तपासणीसाठी आयुक्‍त, महिला 


व बाल विकास, पुणे यांचेकडे पाठविण्यात आली आहे. तथापि, आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे 


यांच्याकडून तपासणी अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही. 


खुला (महिला) आणि मागास प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता निवड झालेल्या 


महिला उमेदवारांची नियुक्ती सदर तपासणी अहवालाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. आयुक्‍त, 


महिला व बाल विकास, पुणे यांचेकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर एखादी महिला उमेदवार अपात्र 


ठरल्यास त्यांची नियुक्ती रद्द करण्यात येईल. 


(८) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, दिनांक ३०/०४/२००५ मधील 


तरतुदीनुसार, खेळाडू प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्याची कार्यवाही करावी. 


(९) प्रपत्र-अ मधील उमेदवारांनी हिन्दी व मराठी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केळी नसेल 


किंवा सदर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर यासंबंधी असलेल्या नियमानुसार 


भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. भाषा परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांची वेतनवाढ प्रचलित 


नियमाप्रमाणे रोखून ठेवण्यात येईल. 


(१० शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक 


०७/०८/२००१ अन्वये शासन सेवेतील नियुक्‍तीकरीता संगणक हाताळणी / वापराबाबतचे ज्ञान एक 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः भरती-२०१७/प्र.क्र.६१(भाग-२)/सेवा-३ 


आवश्यक अर्हता म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग 


क्र.प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक १९/०३/२००३ अन्वये आवश्‍यक प्रमाणपत्र नियुक्‍ती 


आदेशाच्या दिनांकापासून २ (दोन) वर्षाच्या आत उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. जर त्यांनी विहित 


मुदतीत प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन दिले नाही तर उक्त कालावधी संपताच त्यांची सदर पदावरील सेवा 


कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येतील. 


(११ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अंनियो-१००९/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दिनांक 


१८/०८/२००९ मधील तरतुदीनूसार दिनांक ०१/११/२००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेवर 


कार्यरत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्याच किंवा अन्य विभागातील निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेच्या 


पदावरील नियुक्तीसाठी दिनांक ०१/११/२००५ पूर्वी किंवा त्यानंतर अर्ज केला असेल आणि त्याला 


दिनांक०१/११/२००५ रोजी किंवा त्यानंतर नविन पदावर नियुक्‍त करण्यात आले असेल तर SAT प्रकरणी 


शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक : अंनियो-१००६/८७/सेवा-४, दिनांक १२/०१/२००७ मधील (i) ते 


(iv) येथे नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता झाल्यास संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा 


(निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू ठरतील. दिनांक 


१८/०८/२००९ या परीपत्रकात नमूद (i) ते (iv) येथील सर्व अटींची पूर्तता ज्या प्रकरणी होत नसेल अज्ञा 


शासकीय कर्मचाऱ्यास नविन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू ठरतील. 


(१२) प्रपत्र-अ adie उमेदवारांनी कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) या 


पदासाठी विहित केलेली व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. 


(१३) प्रपत्र-अ मधीळ उमेदवाराचे वेतन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील 


तरतूदीनुसार निश्चित करण्यात यावे. 


(१४ सदर नियुक्ती, उमेदवारांनी सादर केलेल्या प्रमाणपत्राच्या सत्यासत्यतेवर अवलंबून 


राहील. उमेदवारांनी सादर केलेली प्रमाणपत्रे तसेच सांक्षाकन नमुन्यात नमूद केलेली माहिती, 


नियुक्‍तीनंतर खोटी अथवा बनावट आढळल्यास, सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती आपोआप संपुष्टात येईल. 


(१५ प्रपत्र-अ मधील उमेदवारांच्या सेवानिवृत्तीचे वय प्रचलित नियमानुसार राहील. 


(१६ आवश्यकता भासल्यास प्रपत्र-अ मधील उमेदवारांना भारताच्या संरक्षण सेवेतील पदावर 


किंवा भारताच्या Gana निगडीत असलेल्या कुठल्याही पदावर देशात किंवा परदेशात प्रशिक्षणाचा 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः भरती-२०१७/प्र.क्र.६१(भाग-२)/सेवा-३ 


कालावधी धरुन चार वर्षापेक्षा कमी नसणाऱ्या कालावधीसाठी भारत सरकार ठरविल त्या शर्तीवर सेवा 


करावी लागेल. परंतु, 


(अ) त्यांच्या नियुक्‍तीनंतर १० वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार 
नाही किंवा, 
(ब) सर्वसाधारणपणे त्यांच्या वयाची ४० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार नाही. 


(१७) प्रपत्र-अ मधील उमेदवारांची सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा देऊ इच्छित 


असल्यास, त्यांना शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/ 


९२/८, दिनांक ०२/१२/१९९७ मधील तरतूदीनुसार शासनाला किमान १ (एक) महिन्याची आगाऊ नोटीस 


किंवा एक महिन्याचे मूळ वेतन देणे आवश्‍यक राहील. मात्र, गैरशिस्त, सेवानियमांचा भंग इत्यादी 


कारणांसाठी एखाद्या उमेदवाराची सेवा समाप्त करण्यासाठी वरीलप्रमाणे नोटीस देण्याचे बंधन शासनावर 


राहणार नाही. 


(१८) प्रपत्र-अ मधील उमेदवारांना महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणासंबंधी, सामान्य प्रशासन 


विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दिनांक २३/०९/२०११ मधील 


परिच्छेद सहा येथील तरतुदीनुसार दिर्घ कालावधीचे व विदेशी प्रशिक्षणापूर्वी प्रशिक्षणार्थीला सक्षम 


प्राधिकाऱ्याबरोबर बंधपत्र लिहून द्यावे लागेल व त्याप्रमाणे नंतर प्रशिक्षणार्थी नोकरी सोडत असेल तर 


प्रशिक्षणावर खर्च झालेली रक्‍कम सदर प्रशिक्षणार्थीकडून वसूल करून संबंधित प्राधिकाऱ्याला 


शासनाकडे जमा करावी लागेल. याबाबतचे दर शासन निश्चित करेल. त्यानुसार प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी (मेटा), नाशिक येथे प्रशिक्षणासाठी रुजू होण्यापूर्वी मुख्य 


अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी (मेटा), नाशिक यांच्याकडे व संबंधित नियुक्‍ती 


प्राधिकाऱ्यांकडे विहित बंधपत्र भरुन सादर करणे बंधनकारक राहील. 


उपरोक्‍त वसूली केल्याशिवाय प्रशिक्षणार्थीचा राजीनामा क्षेत्रिय स्तरावरुन स्विकारण्यात येऊ 


नये. त्यानुसार प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी(मेटा), नाशिक येथे रूजू 


होण्यापूर्वी मुख्य अभियंता महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांच्याकडे व संबंधित 


नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडे विहित बंधपत्र भरून सादर करणे बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः भरती-२०१७/प्र.क्र.६१(भाग-२)/सेवा-३ 


(१९) प्रशिक्षणादरम्यान सर्व प्रशिक्षणार्थीकडून प्रबोधिनीच्या प्रशिक्षणबाबतच्या नियमांचे व 


शिस्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. त्यांच्याकडून नियमभंग झाल्यास प्रबोधिनीकडून 


त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 


(२०) प्रपत्र अ मधील अ.क्र.२३९ येथील श्री.रोहन सुनिळ भोसले, अ.क्र. २४७ येथील श्री.युवराज 


गजानन खोत व अ.क्र. २६१ येथील श्री.अमोळ बापू ठाकरे या उमेदवारांचे अंतिम वैद्यकीय तपासणी 


अहवाल झासनास प्राप्त झालेले नाहीत. सदर उमेदवारांना वैद्यकीय तपासणी अहवाल शासनास एक 


महिन्याच्या काळावधीत सादर करण्याच्या अटींच्या अधीन राहून तात्पुरते नियुक्‍त करण्यात येत आहे 


(२१) अ.क्र. २९ येथील श्री.संतोष शिवाजी पाटील यांचा चारित्र्य पडताळणी अहवाल अद्याप 


शासनास प्राप्त झालेला नाही. तसेच, अ.क्र.१३७ येथील श्री.अनिल शिवाजी Aas यांनी सांक्षाकन 


नमुन्यात नमूद केलेली माहिती व त्यांचा शासनास प्राप्त झालेला चारित्र्य पडताळणी अहवाल यामध्ये 


तफावत दिसून येते. त्याबाबत संबंधित पोलीस यंत्रणेकडून माहिती मागविण्यात आली आहे.शासन 


निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक चारित्र्य-२११७/प्र.क्र.४८३/२०१७/१६-अ,दिनांक २८/०८ /२०१७ 


अन्वये श्री.संतोष शिवाजी पाटील व श्री.अनिल शिवाजी येवले या उमेदवारांनी सादर केलेली माहिती 


असत्य आल्याचे आढळून आल्यास तात्पुरते नियुक्‍तीपत्र रद्दषादलळ करुन भारतीय दंडसंहितेनुसार 


फौजदारी कारवाई तसेच शासन सेवेत कायमस्वरुपी अपात्र ठरविण्यात येईल. 


५. प्रपत्र-अ मधील उमेदवार ज्या दिवशी रुजू होतील त्या दिवसापासून नियमाप्रमाणे त्यांचे गोपनीय 


अहवाल लिहिण्यात यावेत व बदली झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठवून विभाग प्रमुखांनी याबाबत 


संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता व शासनास कळवावे. 


६. प्रपत्र मधील उमेदवार जलसंपदा विभाग/सार्वजनिक बांधकाम विभाग अथवा शासनाच्या इतर 


विभागात कार्यरत असल्यास, अशा उमेदवारांनी संबंधित विभागाच्या नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी त्यांना 


नेमणूकीचे ठिकाणी रुजू होण्याकरीता कार्यमुक्त केलेल्या आदेशाची प्रत सादर केल्यानंतर संबंधित मुख्य 


अभियंता/अधीक्षक अभियंता किंवा कार्यालय प्रमुख यांनी उमेदवारांना रुजू करुन घ्यावे. 


७. प्रपत्र-अमधीळल उमेदवारांनी, विशिष्ट ठिकाणी पदस्थापना / नियुक्‍ती मिळविण्यासाठी खासदार/ 


आमदार/ लोकप्रतिनिधी/ खाजगी व्यक्‍ती किंवा संघटना यांचे मार्फत दडपण/दबाव आणण्याचा प्रयत्न 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः भरती-२०१७/प्र.क्र.६१(भाग-२)/सेवा-३ 


केल्यास, संबधित उमेदवारांविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील 


तरतुदींनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल. 


Ge सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०५१२१६१०९९१८ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


gitally signed by Shruti ST: 


é kal 
DN: c=IN, Of Maharashtt Publi 
S h 4 U t | S Works Dept, postalCode=400032, st=Maharasht 
2.5.4.20=bca41432a777580b8ba1c6614e925717ceeea 
ce2c66bbd0607d78190d1481fd 


ber=0802Ff350e58441377c557550f9614927 
& 


ef1ba52928bd811a654aa627da6941 
Toraskar 


Date: 2019.03.05 12:22:13 +05'30' 


(श्रुती तोरस्कर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल 9/2, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर 

२. महालेखापाल 9/2, लेखापरिक्षा, महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर 

३. मा. मंत्री (सां.बा.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. राज्यमंत्री (सां.बा.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (सा.बां.वि.), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव (बांधकामे), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/कोकण/ पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ 
अमरावती/ नागपूर. 

९. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१०.मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 

११.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ (सवी. 

१२.सह सचिव (संनि)/ (सेवा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.कार्यासन अधिकारी (आस्था-१/आस्था-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.संबंधित उमेदवार, (सोबत जोडलेल्या उमेदवारांच्या निवासी पत्त्यांच्या यादीनुसार- 
नोंदणी पोच देय डाकेने) 
- संबंधीत उमेदवाराने त्यांना नियुक्‍ती दिलेल्या संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग यांचे कार्यालयात हजर होणेकरीता संपर्क साधावा. 

१५.निवडनस्ती, सेवा-३. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


प्रपत्र-अ 
शासन निर्णय क्र.भरती-२०१७/प्र.क्र.६९(भाग-२) सेवा-३, दिनांक- ५ मार्च, २०१९ 


कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) या पदावर सरळसेवेने पदस्थापना 


अधिनियमा 
नुसार वाटप 
केलेला महसुली 
विभाग 


उमेदवाराचे नाव 


संबंधित मुख्य 
अभियंता 


नियुक्तीसाठी 
वाटप करण्यात 
आलेला जिल्हा 


: १. | teeters wae lean मु.आंत्रिकोळी, पोस्ट. सावरगांव डुकरे, 
= ता.चिखली, जि. बुलढाणा- ४४३२०१ 

at मु.पो. असु, नृसिंह मंदीर, परंडा 
R २ | आकाश विठ्ठल बुरंगे खुला खुला पुणे 


जं मु.पो.शेलसुर, ता.चिखली, जि. बुलढाणा- 
३ ३ ।पबन रामदास काळे भ.ज.(ड) |खुला | zoe 


२९, वृंदावन नगर, शहादा, ता.शहादा, 


प्रणव सुदाम पाटील .मा.ब. | gor 
फ्री प 8 जि.धुळे- ४२५४०९ 


बुलढाणा 
नंदुरबार 


मनोज नानासाहेब जाधव खुला  ।मु.दारफळ, ता.जि.उस्मानाबाद-४१३५०१ 


FW. आसलगाव बाजार, मोठे खेड, 


उस्मानाबाद 


निलेश श्रीकृष्ण भेलके .मा.ब. ।खुला  ।|जळगाव जामोद आसलगाव, ता.जळगाव 
जामोद, जि.बुलढाणा ४४३४०२. 


खुला  ।मु.पो.कंदारी, ता.परंडा, जि.उस्मानाबाद- 
(महिला) | ४१३५०५ 


Ale 
जि.कोल्हापूर ४१६५०५ रि 
-१, माण संस्था, 
अक्षय अरविंद केंजळे खुला खुला  ।सेक्टर-११, प्लॉट क्र.१९, खारघर, नवी ।कोकण-२ 
मुंबई ४१०२१०. 


श्रद्धा श्रीपाद कुलकर्णी औरंगाबाद 


.पो.चिखल सांगवी, ता.मोर्शी, 
शिवबा कृष्णराव चोपडे .मा.ब. | gor a : : अमरावती at 
क : a जि.अमरावती ४४४९०५ अमरावती 


संतोष LASTS, ता. पन्हाळा जि.कोल्हापूर 
RR RR प्रकाश पाटील खुला खुला Gas is Blast 
पीन ४१६२३० ः 


१२ १२ ।क्रषिकेश रविंद्र कासार इ.मा.ब. =| ger २९/ ब हरि ओम कॉलनीच्या मागे प्रताप 
यण १ मिल, चित्तोड रोड, धुळे -४२४००१ 


२ १३ | कृष्णा अर्जुन शिंदे खुला खुला दत्त मंदिर परिसर, मांजरम नायगांव, 
ks 2 8 नांदेड-पीन -४३१७२२ 
वळे नड मु.पोस्ट - मदनसुरी, ता.निलंगा, जि.लातुर. 
Bw १४ ।विष्णु अंकुश कांबळे अ.जा. खुला 
पीन-४१३५२१ 


Bu १५ |बिजय तुकाराम शिंदे खुला खुला यि 
a ee STR [rat - ४१२३०३ 


hes मु.पोस्ट-भवन मानीकनगर, ता.-सिल्लोड, 
१६ १६ ।सागर गजाबा कळम खुला खुला ि.औरंगाबाद 
: - ४३११३५ 
; शिंदे .पोस्ट-धारुर,ता.जि.उस्मानाबाद -पीन- 
1 । व्या 
0 


ल्क .पोस्ट- जयगव्हाण, ता.-कवठे महंकाळ, 
RC १८ ।नितिन आनंदा कुंभार sma. ।खुला a सगली भै 
जि. सांगली -४१६४ १९ 


मुख्य अभियंता, 


सा.बां.प्रा.वि. 


fa 


., पुणे 


शिंदे अनुदिप निवास, डीआईसी कार्यालयाच्या |. औरंगाबाद 
१९ १९ | रोहित प्रदीप शिंदे अ.जा. खुला q संताजी औरंगाबाद 
मागे, संभाजी नगर, उस्मानाबाद -४१३५०१ 


गुणवत्ता 
क्र 


नवाज रहिमान खान 


उमेदवाराचे नाव 


अधिनियमा 


उमेदवाराचा | नियुक्‍तीचा a नुसार वाटप संबंधित मुख्य 
प्रवर्ग प्रवर्ग केलेला महसुली अभियंता 
विभाग 
शहर पोस्ट, जुने पॉलिस लाइनच्या मागे, अभियंता 
नवल र चाळ मिरज मुख्य ; 
खुला खुला  ।उमा मेडिकल जवळ, मुर्सल चाळ,मिरज, 


सा.बां.प्रा.वि., पुणे 


सांगली - पीन-४१६४१६ 
००२/४ ए शांतता विकास सहव 


अमोल मुरलीधर पाटील 


प्रियेश कमलप्रसाद पारधी 


प्रतिक कृष्णात शिंदे 


हौ.सोसायटी, गोळीबार रोड, सांताक्रुझ( 
पूर्व), अंधेरी, मुंबई -४०००५५ 


मुख्य अभियंता 
(रा.म.), 
कोकणभवन, नवी 


अवधूत निवास पानसरेमाळा चिंचोली, 
जुन्नर, पुणे -४१०५०२ 


बिल्डींग नं -३, रुम नं -१९४ वरळो पोलिस 
कॅम्प, दादर, मुंबई -४०००३० 

शिरजगांव कसबा, ता.-चांदूरबाजार, 
जि.अमरावती पीन-४४४८१० 


प्लॉट क्रमांक ६, गेट क्रमांक ८१/१ बी, 
कमला पार्क, देवराम नगर, जळगांव-पीन- 
४२५००१ 


प्लॉट नं. २०४, जंकी हॉल जवळ, बजाज 
नगर, नागपूर -पीन-४४००१० 


श्री साई पुण्यश्री नगरी, जुना कुपवाड, अभियंता 
र ae मुख्य अभियंता, 


पृथ्वीराज कैलास राठोड 


वि.जा.(अ) 


संतोष शिवाजी पाटील 


बिकास गोरक्षनाथ गायकर 


खुला 


इ.मा.व. 


अनिल आनंदा पाटील 


सतीश नंदकुमार लोहकरे 


कुपवाडा रोड, विश्रामबाग, मिरज, सांगली 


सा.बां.प्रा.बि., पुणे 
पीन- ४१६४१६ 


लोहारा खूर्ड पोस्ट- लोहारा, एजरा लोहार 


नियुक्तीसाठी 
वाटप करण्यात 
आलेला जिल्हा 


मुंबई शहर 


4 a 
a al 
4 of 


सा.बां.प्रा. 
अमरावती 


वि., 
GS, पुसद, यवतमाळ-पीन -४४५२० ९ 
चाळ क्रमांक -२८, रुम नं. -१५८, 
ज्ञानसाधना महाविद्यालय रोड, साठेवाडी , 
ठाणे-पीन- ४००६०४ 


मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 


मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि. 
नाशिक 

मुख्य अभिये 
(रा.म.), 
'कोकणभवन, नवी 


फ्लॅट नं. २० हिलटॉप अपार्टमेंट 
महात्मानगर, नाशिक, पीन -४२२००५ 


मु.कोनवडे, पोस्ट- कोर, घर क्र.३७८, 
धोंडी चिमाजी पाटील गल्ली कोनवडे, ता. 
भुदरगड, जि.कोल्हापूर पीन -४१६२०९ 


रुमनं. १, शेलार चाळ, जुन्या Tag अभियंता 
a मुख्य र 


संगमेश्वर प्रेमकुमार महाजन 


रणधीर रामहरी शिंदे 


तुषार नंदकुमार शिंदे 
मदन महादेव फडतरे 
ae a बसितअली काझीमअली 
३७ ३७ 
सय्यद 
समीर मोहनराव कोसमकर 


खुला 


a 


खुला 


खुला 


खुला 


खुला खुला 
ला खुला 


T 
T 


par] fe 


मंदिराच्या मागे, काटेमनिवली, कल्याण 


(पूर्व), पीन- ४२१३०६ शवा याचा पल 


महाजन निवास, महादेव टेम्पल रोड,मु.पो.- 
ACS, ता.देबनी, लातुर-पीन-४१३५१९ 


मु.खंडाळा, पो.शिराळा, ता.जि.-लातूर- 
४१३५११ 


मु.-नबामळा, पो.ठाकुरको, ता.फलटण, 
जि.सातारा-पीन-४१५५२३ 


२९, तारा नागेश्वर नगर, मु.पो.-मालेगांव, 


(रा.म.), 


बारामती, पुणे-पीन-४१३११५ 'कोकणभवन, नवी 


शिक्षक कॉलनी, फादर बंगल्याजवळ, 


मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि., पुणे 
र 


= 
a 
= 


a 


a 


अमरावती सा.बां.प्रा.वि., 
अमरावती 
मुख्य अभिये 


(रा.म.), 


खामगांव, बुलढाणा-पीन-४४४३०३ 


३२/१० किरण खोपाडे, गणेश सुपर 


कि 


अमरावती 


मार्केट, शिव कॉलनी, धनकवाडी, पुणे - 
पीन -४११०४६ 


'कोकणभवन, नवी 


wa) wa) 
im Lu | रि 


मुंबई 


बुलढाणा 


प 4 4, | od i 
4| al al + 

>; A | 

al 


अधिनियमा 
नुसार वाटप संबंधित मुख्य 
केलेला महसुली अभियंता 
विभाग 


मुख्य अभियंता 
oe प्रगती नगर, एल.आय.सी.कॉलनी, लातूर- औरंगाबाद (रा.म.), 
पवन संजय लड्डा औरंगाबाद 
पीन-४३१५१२ 'कोकणभवन, नवी 
ae डांगे ३०४, म्हाडा कॉलनी, गोधनी रेल्वे 
महेंद्र अशोकराव डांगे नागपूर 
नागपूर, नागपूर-पीन-४४११२३ 


मु.दरबारपुरा, मु.पो.-बडनेरगंगाई, 
ता.दर्यापूर, जि.अमरावती-पीन-४४४७०६ 'कोकणभवन, नवी 


कोशिक संदिप १८१,पोस्ट ऑफोस रोड,नावाडी, (रा.म.), 
कौशिक संदिप रहाटे bie te 
, जि.रत्नागिरी-पीन-४१५६११ 'कोकणभवन, नवी 


घर क्र.५-१०-१८,काकणवाडां, होळव 
गणेश शंकर सकुंडे चौक, रेल्वे स्टेशन रोड, औरंगाबाद-पीन- | औरंगाबाद 


४३१००५ 
हिमगोरी अपार्टमेंट, कलानगर इंदिरानगर, र याव 

अक्षय भास्कर मेतकर .बां.प्रा.वि. जळगाव 
लेखानगर, नाशिक-पीन-४२२००९ 


— मु.पो.-इंदोली, हुतात्मा स्मारकाजवळ, रावि ; 
बिशाल विठ्ठल चव्हाण .बां.प्रा.वि. भंडारा 
ता.कराड, जि.सातारा-पीन-४१५१०९ 

व ईश्‍वर नगर, गोरक्षण रोड, खामगांव, रावी 

अंकुर सत्यप्रकाश भगेरिया र अकोला 
बुलढाणा. पीन-४४४३०३ 

द्वारा-मधुकर नगर न॑.२, भयं 

साई नगर जवळ, अमरावती-पीन- अमरावती .बां.प्रा.वि. वाशिम 

४४४६०५ अमरावती 

पंडित शिंदे रुम नं.२,संस्कृती अपार्टमेंट, सिव्हील : 

प्रमोद न अमरावती .बां.प्रा.वि. बुलढाणा 

लाईन, वाशिम-पीन-४४४५०५ paras 


धिरजकुमार मुरलीधर 
महाजन 


नियुक्तीसाठी 
वाटप करण्यात 
आलेला जिल्हा 


उमेदवाराचे नाव 


AU 
a 


° 


er 
q 


«x 
nw 
xX 
aw 


अनंत यादवराव देशमुख 


ता 
4 
a 


4 
a 
«K 
a 


4 
AU 
"<< 
au 


x 
«K 
«K 
4 


०८ 
zs 
ट्‌ 
zs 


XK 
om 
xX 
yaa) 


विक्रांत विजयराव शेरेकर 


x 
“ 
x 
(९ 


प्लॉट क्र.३२, रामदास कॉलनी, जळगांव- 
पीन-४२५००२ 


ट्‌ 
“a 


x 
“al 
4 
a 


मु.पो.-टाकळी, ता.-केज, जि.-बीड- 
४२३११२३ 


ex 
° 
B53 


नंदकुमार संपतराव घुले 


a 


प्लॉट क्र.२२,अजय नगर, विद्याचंद्र 
अपार्टमेंट, रुम.नं.११, देवपूर, धुळे-पीन- 
४२४००५ 


= भीमनगर, पो.-शिवाजीनगर, अमरावती- 
अनुराग सुनिल खडसे .जा. पव रर 


मु.पो.-बानगे, ता. कागल, जि.कोल्हापूर - 
पीन-४१६२३५ 


राहुल चंद्रशेखर पोतदार 


ला 
nw 
ला 
no 


“a 
4 
a 


Ls 
a 
ss 
a 


श्र 
AU 
AU 


निलेश शिवाजी सुतार 


शशीकुमार PMT जमादार | खुला 


चाळ, सुभाष नगर, ATS 

तबेला, गांवदेवी, डी.एम.रोड, वाकोला 

पाइप लाइन, सांताक्रुज(पूर्व), अंधेरी, मुंबई- सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 
४०००५५ 

युनट न॑ .१९ [शव शकता रहिवासा संघ, 

आरे मिल्क कॉलनी, गोरेगाव (पूर्व) मुंबई मुख्य अभियंता, 
आरे पोस्ट ऑफिस, बोरिवली, मुंबई -पीन- सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 
४०००६५ 


zs 
«K 
zs 
x 


x 
om 
ex 
zs 


: 
e 
i 
° 


a a 
4 4 
al al 


अधिनियमा 
नुसार वाटप संबंधित मुख्य 
केलेला महसुली अभियंता 
विभाग 


नो गवळी गल्ली, गणपती पेठ,घर नं.९४६बी, ers come 
त्रषिकेश प्रकाश जगताप ।इ.मा.ब. सांगली .बां.प्रा.वि. चंद्रपूर 
मिरज, सांगली पीन-४१६४१६ 
विशाल आनंद दुर्गम वि.मा.प्र. गॅरेजशेजारी, अक्कलकोट रोड, अमरावती .बां.प्रा.वि. अमरावती 
.पो.-हनुमाननगर शिये, करवीर, थता वि 
निखिल नामदेव पाटील a कु .बां.प्रा.वि. रायगड 
कोल्हापूर-पीन-४१६१२२ 


ac २ वत्सला पार्क, काठे लेन, द्वारका, .म.), 
रामेश्वर भाऊसाहेब जाधब | वि.जा.(अ) धुळे 
नाशिक-पीन-४२२०११ : 
गौरव १३ सी,जगन्नाथ नगर, देवपूर,धुळे,मयुर athe 
गौरव मधुकर जाधव इ.मा.ब. cas .बां.प्रा.वि. अहमदनगर 
स्कुल , धुळे-पीन-४२४००२ 
शिरपूर, पो.-कवठा,ता.-कंधार, जि.- गावात ; ag 
ज्ञानेश्‍वर नागोराव चिटलकर |खुला TREE .बां.प्रा.वि. बीड 
नांदेड-पीन-४३११७४ गवार 
shea भांडारी बी.९, सुरभी कॉलनी, भुतकरवाडी, सावेडी . none 
रव प्रकाश भांडारी खुला .बां.प्रा.वि. जळगाव 
रोड, अहमदनगर-पीन-४१४००३ 


बाबासाहेब साहेबराव मु.पो.-निधोना, ता.-फुलंब्री, औरंगाबाद- 
गाडेकर पीन-४३११५१ 


चोच शिंदे .आचलगांव, पो.कारंजी, ता.कोपरगांव, 
चिन शिवाजी शिंदे zara. |खुला a 
जि.अहमदनगर, पीन-४२३६०३ 
व्र eg) er वदला च ता खुला पद्मकुवर हाईलंड कॉम्प्लेक्स, चारकोप 
व्हीलेज, मुंबई-पीन-४०० ०६७ 


फ्लॅट नं १०, राजमाता अपार्टमेंट, 
६६ | ६६ [Ree विष्णू साबळे अ.जा. fat  ।शारवायपत माऊली मंदिर सावेडी, सावेदी 
नगर, अहमदनगर-पीन - ४१४००३ 


आशिषकुमार किशोरकुमार १ कोणार्क अपार्टमेंट, प्रोफेसर कॉलनी, 


vis धुळे 
जैन देवपूर, धुळे-४२४००२ 
i | ‘3 


नियुक्तीसाठी 
वाटप करण्यात 
आलेला जिल्हा 


उमेदवाराचे नाव 


इंदिरा नगर, पारधी, नागबिड, चंद्रपूर- पीन- 
४४१२०५ 


मु.पो.-टेंबभरणी, ता.-जाफ्राबाद, जि.- ae 

गणेश सुखदेव शेळके .बां.प्रा.वि. अहमदनगर 
जालना,पीन-४३१२०८ 

. मु.पो.-कापसी रोड, ता.जि.अकोला पीन- मराव eat 

अक्षय बळवंतराव आमले |इ.मा.व. र .बां.प्रा.वि. अकोला 
४४४००१९ कयी 

; २५२, रुम नं.३, सहयाद्री अपार्टमेंट, 1 eee 

शंतनू साहेबराव कदम .बां.प्रा.वि. जळगाव 
महात्मा नगर, नाशिक-पीन-४२२००७ 
अनू बंगला, प्लॉट नं १६, एसआर भयं 

मनोज विलास जाधव .जा. ५६४/७ सी, धात्रक फाटा, अडगांव, .बां.प्रा.वि. अहमदनगर 
नाशिक -पीन-४२२००३ 

चेदे राजकोट पोस्ट.- मुकुतान रायकोट, ग 

रुपेश सुभाष इ.मा.व. a ci अमरावती .बां.प्रा.वि. वाशिम 

झारी जामनी, यबतमाळ-पीन -४४५३०४ न 


फ्लॅट नं. २०८, विग १, महादेव 
वैभव निवृत्ती सोनवणे जी डी आंबेकर मार्ग, भोईवाडा, परेल 
(पूर्व) मुंबई-पीन -४०१०१२ 


रंजीत देविदास रामटेके 


अधिनियमा 


संबंधित नियुक्तीसाठी 
संबंधित मुख्य 
अभियंता वाटप करण्यात 
आलेला जिल्हा 


गुणवत्ता उमेदवाराचा | नियुक्‍तीचा नुसार वाटप 
= उमेदवाराचे नाव = पत्ता रे 
क्र. प्रवर्ग प्रवर्ग केलेला महसुली 
विभाग 
सिय = पूजा नगर, वलगांव रोड, अमरावती, पीन 
७५ | ७५ |शुभमसंजय नेवरे भ.ज.(क) |खुला 
-४४४६०४ 
प्लॉट नं. १९४, कुदकरपेठ, पंचप 
खुला  ।पोलिस स्टेशनच्या मागे, हनुमान मंदिर 
जवळ, नागपूर, पीन -४४००१७ 
मु.पोस्ट-वागदरी ता.- अक्कलकोट, 
fans. ।खुला नागपूर 


जि.सोलापूर पीन - ४१३२१८ 


मु.- शिरडले, पोस्ट- धामणी, ता.-आंबेगाव 
जिल्हा- पुणे -पीन-४१०५०८ 


कोकण-२ 


श्री साई कॉलनी, बेल्थीकानगर, aria, 
मुळशी पुणे-पीन- ४११०३३ 


अजहर पंजाब इनामदार 


फ्लॅट नं. १०३, साई ग्लॅमर रेजीडेंसी एसबी 
पाटील स्कूल रोड, रावते रावत, हवेली, 
पुणे-पीन - ४१२१०१ 


नागेश मोहन दिंडोकार 


अमरावती 


नेहेश्‍्वरवबार नगर, राष्टसंत तुकडोजी 
महाराज चौक, माळडोंगरी रोड, ब्रम्हपुरी, 
चंद्रपूर- पीन -४४१२०६ 


आकाशचंद्र शत्रुघ्ल अवसरे 


घर क्र.२१०, अप्सरा टॉव , हनुमान 


मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.बि., मुंबई 


मुख्य आभियंता, 
सा.बां.प्रा.बि. 
नागपूर 
मुख्य आभियंता 
(रा.म.), 
'कोकणभवन, नवी 
मुंबई 


मुंबई उपनगर 


मुख्य अभियंता 
(रा.म.), 
'कोकणभवन, नवी 
मुंबई 

मुख्य अभियंता 


(रा.म.), 
'कोकणभवन, नवी 


अमरावती 


मुख्य अभियंता 
(रा.म.), 
कोकणभवन, नवी 


आखाडा चोक, राठोड टेलर, यवबतमाळ- 
पीन -४४५००१ 


मु.पोस्ट- चिंचोली गवळी , ता.- मोर्शी, 


गुंज दिलीपकुमार राठोड अमरावती 


अकोला 


किशोर दुर्योधन राऊत अमरावती 


जि. अमरावती -पीन-४४४ ९ ०५५ 


११, संत नरहरी नगर, मार्केट यार्ड, धुळे- 
पीन--४२४००१ 


वैभव बसंत अहिरराव नाशिक 


4 


राघवेंद्र कॉलनी ओल्ड आसा रोड, लातूर- 
पीन - ४१३५१२ 


नंदिनी देविदास भुजबळ 


खुला 


द द ET g ET g 
x 4 Flas | 4 
A 7 श्र a 

ap al, 


वाशिम 


जळगाव 


सागर गजानन लाड 


बुलढाणा 


पोलीटेक्लीक आर्वी जवळ, भाईपुर, 
वाठोडा, आर्वी, वर्धा-पीन-४४२२०१ 


कुणाल अरविंद देशमुख 


अ.जा. 


मु..पोस्ट --बडवळ (ना), ता. TK, 


अ.जा. 
जि.लातूर पीन-- ४१३५९२ 


राहुल दासू वाघमारे 


मु.पो.-बाई,ता.-कारंजा, जिल्हा. वाशिम, 


सुनिल महादेवराव पैठणकर | SATA. 
तात रि पीन- ४४४१०५ 


१८ ए, कृष्णराज, 

पिंपले रोड, अमंळनेर, जि.जळगांव- पीन - 
४२५४०१ 

मुख्य Tech 

ता.सिन्नर, जि. नाशिक पीन--४२२१०३ 


अभिषेक जयवंत सोनवणे |इ.मा.ब. 


द 


,श क, वडांगळो, 


गजानन बिशनलाल 


घर क्र. बी-२, आशादेवी अपार्टमेंट तुर्कुम 


कामेकर चंदपूर- पीन -४४२४०१ 


गणेश चौक, वार्ड नं .२ , TAS, 
जळगांव- पीन- ४२५३१० 


भंडारा 


A + 4 
7/4 | 4 4 4 4 | 4|4 
a |_| 3 4 4 2 | al 4 
4 a 4 4 aA, q 
a al a = 


al 
ap 


अमरावती 


जळगाव 


अभियंता. 


.वि., 


न 
मुंबई 


सा.बां.प्रा.वि., 
नाशिक 


उमेदवाराचे नाव 


प्रतिक्षा ओमप्रकाश 
जयस्वाल 


वैभव शरद पंडित 


रुपेश परशुराम कांबळे 


अभिजित रमेश झेंडे 


समाधान मारुती हिप्परकर 


A) 
«K 
oe 


za 
oe 


० a a 

त CG m 

0 a” a» a a 
“0 (९ ७ ऱ्ती 


a 
av 


अक्षय अरुण AAT 


nw 
° 
° 


आशुतोष अशोकराव किटे 


प्रतिक महेंद्र खुडसंगे ; 


अर्चना सुरेश वाघ 


चैतन्य गोरखनाथ वाघ 


शुभम राजेंद्र देशमुख 


वर्षाराणी शंकरराव सुर्यवंशी 


अक्षयकुमार सुरेशराव 
गोहाड 


ओंकार अशोक शिरगांवकर 


क्रषभ गजानन किटुकले 


प्रिया प्रताप माने 


अंकिता आनंद नाईक 


मु.पोस्ट. काजाळेश्वर ता.कारंजा, कारंजा 
रोड जि.बाशिम-पीन-४४४१०५ 


वनराई कॉलनी, श्रु 
रोड, ता.मंगळवेढा, जि.सोलापूर-पीन - 
४१३३०५ 


ब्लॉक क्रमांक ७, मोरे हायस्कूल 


अधिनियमा 
नुसार वाटप संबंधित मुख्य 
केलेला महसुली अभियंता 
विभाग 


नियुक्तीसाठी 
वाटप करण्यात 
आलेला जिल्हा 


g g 
हट हट 
A A 
4 4 
a ra 
a a 


मुख्य अभियंता 
(रा.म.), 


जवळ,प्रताप नगर रोड, राजस्व नगर, 
उत्तर सोलापूर, पीन -४१३००४ 


नदवेस, दत्ता माठी जवळ, मिरज, सांगली- 
पीन - ४१६४१० 


डी-३२/३, विद्युत विहार कोरोडी टीपीएस, 
कामठी, नागपूर ४४११११ 


सदगुरु कृपा, रामनगर वॉर्ड नं.६, येरवडा, 
पुणे ४११००६ 


डहाणूकर कॉलनी, कोथरूड, ता.हवेली 
जि.पुणे ४११०३८ 


प्लॉट क्र.९९, वेन्यून सोसायटी, फ्रेंड्स 


ज्र 


कॉलनी, काटोल रोड, नागपूर ४४१११३ 


प्लॉट क्र.१६, स्वप्नपुर्ती नगर २, बोरेले 
लेआऊटच्या मागे, यबतमाळ ४४५००१ 


२५, सुर्या नगर, नाकाने रोड, देवपूर, धुळे 
४२४००२. 


३, ओमकार पुष्पा अपार्टमेंट, वेणू नगर, 
खुटवड नगर, नाशिक ४२२००८ 


गजानन नगर, बेलोरा रोड, चांदूर बाजार, 
जि.अमरावती ४४४७०४ 


मु.चौगुलेवाडी, पो.सांगवड, ता.पाटण, 
जि.सातारा ४१५२०५ 


व्ही.एच.बी. कॉलनी, अचलपूर, 
ता.अचलपूर, जि.अमरावती ४४४८०६ 


मु.तारीबंदर, पो.धोपवे, ता.गुहागर, 
जि.रत्नागिरी ४१५७०३ 


विलास नगर, लाईन नं.३, न्यू कॉटन 
माकेट रोड, अमरावती ४४४६०४ 


प्लॉट नं.१२२, नगर पाण्याच्या 
टाकीजवळ, शाहू पार्क, कोल्हापूर 
४१६००४ 

आरआओनं.४०२, साई सब 

बालाजी पार्क, गोठीवली, रबाळे, नवी 
मुंबई ४००७०८ 


4, 


कोकणभवन, नवी 
मुंबई 

मुख्य अभियंता 
(रा.म.), 
'कोकणभवन, नवी 
मुंबई 

मुख्य अभियंता, 


सिंधुदूर्ग 


रायगड 


सा.बां.प्रा.वि., 
अमरावती 

मुख्य अभियंता 
(रा.म.), 
कोकणभवन, नवी 


gy 
हट 
A 
4 
ra 
a Pp 


रत्नागिरी 


4 


नागपूर 


अमरावती 


'कोकणभवन, नवी 


(रा.म.), 
कोकणभवन, नवी 


सिंधुदूर्ग 


वाशिम 
रायगड 


बुलढाणा 
नागपूर 


y 4 y yg a yg y 4 y 4 
4 4 
4 4 
-9] -9] 
al, al, 


यवतमाळ 


उमेदवाराचे नाव 


प्रशांत यशवंत गुडदे 


किरण माधव कुळधर 


विक्रम बाळासाहेब कदम 


निलेश काशिबा शिंदे 


गणेश प्रल्हाद महाजन 


आशिष भाऊसाहेब सुर्यवंशी 


राहुल कृष्णा पाल धे 


गजानन कमलाकर सिदलंबे 


हेमंत ज्ञानेश्वर महाजन 


विजू दिनकर फसले 


हेमंत रमेश केकाण 


मोहन व्यंकटेश गड्डीमे 


पुजा मुक्‍ताजी लाकुडझोडे 


अंकुश पुरुषोत्तम लंजे : 


पल्लवी सुधाकर एकंडे 


अधिनियमा 
नुसार वाटप 
केलेला महसुली 
विभाग 


मु.आदर्श कॉलनी, खानापूर रोड, पातूर 
जि.अकोला ४४४५०१ 


मु.पो.सायगाव, ता.येवले, जि. नाशिक 
४२३४०२ 


मु.पो.देबळाली प्रवरा, ता.राहुरी, 
जि.अहमदनगर ४१३७१६ 


मु.पो.खंडाळा शिंदे, ता.मालेगाव, 


नियुक्तीसाठी 
वाटप करण्यात 
आलेला जिल्हा 


अमरावती 


संबंधित मुख्य 
अभियंता 


मुख्य आभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि. 
नागपूर 


जि.वाशिम ४४४५०४ 


प्लॉट नं.२५, जिवन नगर, रामानंद बस 
स्टॉप जबळ, जळगाव ४२५००२ 


रा.वाखरी रोड, गुंजाळ नगर देवळा, 
ता.देवळा, जि. नाशिक ४२३१०२ 


मु. डपल्ली, पो. गोगाव, ता.जि.गडचिरोली 
४४२६०५ 


एन-७, प्लॉट नं.३३, नवीन साई 
मंदीराजबळ, सीडको, औरंगाबाद औरंगाबाद 
४३१००१ 


मु.विवरे (खु), ता.रावेर, जि.जळगाव 
४२५५०८ 


मुख्य अभियंता 
(रा.म.), 

कोकणभवन, नवी 
मुंबई 

मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि. 
नागपूर 
मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि. 
नागपूर 


गोविंद नगर, धानोरा रोड, बीड ४३११२२ |औरंगाबाद 


मु.घुलेनगर, पो. पानीब अकलूज, 
ता.माळशिरस, जि.सोलापूर ४१३११३ 


०२, विमल अपार्टमेंट, कमल नगर, 
हिरावडी, पंचवटी, नाशिक ४२२००३ 


मु.हेमंतवाडी, ता.शिरुर अनंतपाळ, 
जि.लातूर ४१३५४४ 


अपार्टमेंट नं.८, आकाशधारा इमारत, 
गणपती रोड, धुळे ४२४००१ 


मु.पो.उखलगाव, ता.श्रीगोंदा, 
जि.अहमदनगर ४१३७०३ 


घर क्र.२७३, कॅनल रोड, प्रगती कॉलनी, 
सेंदूरबाफा, ता.साकोली, जि.भंडारा 
४४१८०२ 


मु.पो.पाडोळी (आ), ता.जि.उस्मानाबाद 
४१३५०१ 


मु.पो. मिलिंद नगर, वडणगे, ता.करवीर, 
जि.कोल्हापूर ४१६२२९ 


कोकणभवन, नवी 


(रा.म.), 
'कोकणभवन, नवी 


सा.बां.प्रा.वि. 
कोकण 
मुख्य अभिये 
सा.बां.प्रा.वि. 
नागपूर 

मुख्य अभिये 
(रा.म.), 
कोकणभवन, नवी 


सा.बां.प्रा.वि. 
कोकण 
मुख्य अभिये 
सा.बां.प्रा. 
कोकण 


अधिनियमा 
नुसार वाटप संबंधित मुख्य 
केलेला महसुली अभियंता 
विभाग 


नियुक्तीसाठी 
वाटप करण्यात 
आलेला जिल्हा 


मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि., 
नागपूर 
मुख्य अभियंता 
(रा.म.), Firat 
'कोकणभवन, नवी 
मुंबई 
fears aoa aes, पुर मुख्य अभियंता, 
पा मता aia. |सिंहगड मुलींचे , सुवैनगर, त प्रावि i 
कोठावदे |इ.मा.व. देवपूर, धुळे ४२४००२ नागपूर सा.बां.प्रा.वि. 
नागपूर 
तांत्रिक शांती नगर, यशोदा नगर अभियंता, 


जवळ, बेनोडा रोड, अमरावती पिन- 

४४४६०६ 
रायगड 
यवतमाळ 


मुख्य अभियंता 
(रा.म.), 

अमरावती 
'कोकणभवन, नवी 


मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि., 
नागपूर 


मंदीर पर्व मुख्य अभियंता 
'एच.एन.४२११, काळाराम मंदीर पूर्व द्वार, न्य 
संदीप अरुण आहेर इ.मा.ब. |इ.मा.ब. |गोरक्षनाथ मंदीर, पंचबटी, नाशिक eee 
२ 'कोकणभवन, नवी 
ds मु.मसईवाडी, पो. म्हसवड, ता.माण, 
दत्तात्रय महादेव सुळे भ.ज.(क) |भ.ज.(क) 
जि.सातारा ४१५५०९ 
सुर्यकांत .पो. चिंचोली, ता.सांगोला, जि.सोलापूर 
अमोल gem ।अ.जा. अ.जा. [2 रि 
४१३३०७ 
जा. 


उमेदवाराचे नाव 


मु.पो.शिरोली दुमाला, पेठ गल्ली, 


शुभम सुभाष पाटील जि 
vag ता.करवीर, जि.कोल्हापूर४१६००१ 


अंबातांडा, ता.कन्नड, जि.औरंगाबाद 


मयुर रोहिदास राठोड बि.जा.(अ) 


स्वप्निल लक्ष्मणराव 
आंबेकर 


मु.डोऱ्हाळे, पो.कोऱ्हाळे, ता.राहाता, जि. 
अहमदनगर ४२३१०७ 


सुजित 


सुजित पोपटराव कालेकर 


मेकॅनिकल सर्कल, सिंचन भवन परिसर, 
वर्कशॉप कॉर्नर, नांदेड ४३१६०५ 


मु. गौळखेड, पो. दादुळगाव, जळगाव 
गोपाल रामेश्‍वर घाईट - (RA. | जामोद 
, जि.बुलढाणा ४४३४०२ 


अनिल शिवाजी येवले ama, [2 गणेशवाडी झोले, पो.चंदनपुरी, 
a १; संगमनेर, जि.अहमदनगर ४२२६०५ 


योगेश निरंजन ढोले 


gs gs a gs 4 
4 4 4 4 
a 4 4 of 
a} Q| oO a 
ab ab ab 


x 
4 
3 
te 


.पो. तालखेड, ता.मोताळा, जि.बुलढाणा 
निखिल निवृत्ती चोपडे ALA. aa |? ° mS 


विक्रम मुरलीधर गालफाडे | अ.जा. 5, मुंबई वि 
तुर्भ, मुंबई ४०००८८ .बां.प्रा. 
मु.पो.पिंपरखेड, ता.भाडगांव, जि.जळगाव athe 
१४३ | १९४४ | प्रदिप सुधाकर माळी इ.मा.ब. ।इ.मा.व. .बां.प्रा.वि. रायगड 
४२४१०५ 
सरिता निवास, श्री कॉलनी, काँग्रेस नगर द + ath 
१४४ | १४५ |पराग शरद शेटे इ.मा.व. |इ.मा.व. | जवळ, अमरावती .बां.प्रा.वि. अमरावती 
, अमरावती ४४४६०६ अमरावती 
खुला बालाजी नगर, शेकापूर रोड, उस्मानाबाद पड 
१४५ | १४६ ।सायली अगतराव बोने खुला 3 रि .बां.प्रा.वि. नागपूर 
(महिला) । ४१३५०१ 
C/O कावळे, पंजाब कॉलनी, आर्वी रोड. a 
कपिल विठ्ठलराव खेकारे ।इ.मा.ब. -मा.व. |परी र १ : .बां.प्रा.वि. गडचिरोली 
2 पिंपरी मेघे, वर्धा ४४२००१ 
Pe रविशंकर वॉर्ड, सिव्हील लाईन, माता se गोंदिया 
व) *“ * ' मंदीर चोक, गोंदिया ४४१६०१ ees 
नितीन धर्मराज दातीर .मा.व. .मा.ब. latest वॉर्ड, आर्वी, वर्धा ४४२००१ .बां.प्रा.वि. भंडारा 


हनुमान नगर, आयसी-११, चिता कॅम्प, 


a) 4 
3 A 
4 a 
A ab 


अ. 


ही 
5 
T 


अधिनियमा 
नुसार वाटप संबंधित मुख्य 
केलेला महसुली अभियंता 
विभाग 


नियुक्तीसाठी 
वाटप करण्यात 
आलेला जिल्हा 


मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि., यवतमाळ 
अमरावती 
मुख्य अभियंता 
(रा.म.), 
अमरावती 
'कोकणभवन, नवी 
मुंबई 


मु.पो.नांदेड, ता.धारणगाव, जि.जळगाव अभियंता, मुंबई 
१५२ | १५३ ।रोहित राजेश अत्तरदे saa. = | SALA. कोकण-२ वि., मुंबई उपनगर 
४२५१०५ .वि., मुंबई 
.बाबासाहेब आं नगर, साधु eae 
१५३ | १५४ [Wepre दीपक कांबळे .जा. .जा. ।टी.एल.वासवानी रोड, कफ परेड, कुलाबा, वि गव मुंबई उपनगर 
मुंबई ४००००५ ह नीट पु 


श क्‍्लासीक ए, आरएच नं. शत्रुंजय ees 
; कोंढवा हवेली. > मुंबई 
शुभम अरुणराव बानोकर |इ.मा.ब. गंगाधाम रोड, कोंढवा (बु), ता.हवेली, वि., मुंबई उपनगर 
जि.पुणे ४९१०४८ ae 


मु.पो. सिंदफळ, TIS ATR, 
जि.उस्मानाबाद ४१३६२३ 


मु.दिघी, पो.बाकी, ता.दर्यापूर, 
जि.अमरावती ४४४८०३ 


द्वारका नगर, साईनगर, अमरावती 
४४४६०७ 


मु.पो. Wass, ता.सिंदखेडराजा, 
जि.बुलढाणा ४४३२०२ 


दु a a 
4 4 4 
4 4 4 
-9] -9] -9] 
al, al 3] 


4 
4 
g 


EY 


अमर विठ्ठल भोजणे 


मुख्य आभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि. 
नागपूर 
मुख्य अभियंता 
(रा.म.), 

'कोकणभवन, नवी 


घर क्र.१०९८, सी. ग्रुप, विडी घरकुल, 
दाजीपेठ पोस्ट ऑफिस, सोलापूर ४१३००५ 


निकिल राजाराम SAT 


Sena प्लॅट नं ४, अनंत विहार अपार्टमेंट, 
टिळकवाडी, नाशिक ४२२००२ 
मुख्य 

(रा.म.), 
'कोकणभवन, नवी 


मु.खंडेरायवाडी, पो. पिंपळगाव देपा, 


सुमित कोंडीभाऊ बोऱ्हाडे संगमनेर 
सु ऱ्ह ता.संगमनेर, जि.अहमदनगर ४२२६२२ 


नागपूर 


टेलिफोन कॉलनी, अर्जून नगर, मोर्शी रोड, 


वैभव रामदासपंत श्रीराव 
अमरावती ४४४६०३ 


नागपूर 
अमरावती at 


केलास प्लॉट नं ४९, वास्तु नगर, अशोक नगर, व र 
देवीदास कैलास महाजन SLATS. .मा.व. be .बां.प्रा.वि. रायगड 
सातपूर, नाशिक ४२२०१२ 
गडचिरोली 
'कोकणभवन, नवी 
मुंबई 
ए-६०१, GAGA इमारत, अधेश्‍वर पाके, मुख्य अभियंता. 
चिन्मय किशोर तिवारे भ.ज.(ब) |भ.ज.(ब) । फोर्टीस हॉस्पीटलजवळ, कल्याण (w) a मुंबई मुंबई उपनगर 
552 सा.बां.प्रा.वि., मुंबई 
मुख्य अभियं 
जं मु. महादेववाडी, पो.बेंबळी, (रा.म.), 
शाम माणिक खुनेकर भ.ज.(क रत्नागिरी 
8 ©) ता.जि.उस्मानाबाद ४१३५०६ 'कोकणभवन, नवी 
c/o दिवाकर एच. उपसे, झाडे प्लॉट, जुन्या अभियंता. 
मुख्य ह 
अविनाश चौधरी पाण्याच्या टाकीजवळ, भद्रावती ओर्डनन्स ae गोंदिया 
स्नेहा अविनाश चौधरी each aie नागपूर सा.बां.प्रा.वि., गोंदिया 
, भद्रावती टाऊनशिप, चंद्रपूर 
नागपूर 
४४२९०२ 


सा.बां.प्रा.वि., भंडारा 
नागपूर 


प्लॉट नं-१७, श्रीहरी नगर, गणेश कॉलनी, 


पुजा सतीश महाजन डोल 
जळगाव ४२५००१ 


एसबीआय बँकपूर लेआऊटच्या मागे, 
आशिष आनंदराव घोनमोडे | अ.जा. .जा. | विद्यानगर, ता.ब्रम्हपुरी, जि.चंद्रपूर 
४४१२०६ 


4 
| 
va 


a 
4 
4 
wv 


cup 
4 
q 


मु.देऊळगाव, मंडणगाव रोड, ता. श्रीगोंदा, 


रेहाना राजमहमद इनामदार 
जि. अहमदनगर ४१३७२८ 


4 
| 
val 


उमेदवाराचे नाव 


संजीवनी शिवाजी थोरात 


नमिता अजयकुमार अग्रवाल 


धनश्री शेखर भोसले 


आशिष नंदकुमार गराटे 


नम्रता संजय पाटील 


भ.ज.(ब) 


खुला 
(महिला) 


4 


खुला 


क्रतूजा शंकरराव देशमुख 


विद्या रामेश्‍वर मोरे 


वृषाली जगन्नाथ दैवज्ञ 


(महिला 


मु.पो.पूस, ता.अंबाजोगाई, जि.बीड 
४३१५१९ 


-३०४, श्री आंबका गृहनिमाण 
सोसायटी, डी-मार्ट च्या बाजूस, सेक्‍्टर- 
४२-ए, सिवूड, नवी मुंबई ४००७०६ 


श्री.विडुल कृपा, गट नं.११३, इसबावी, पो. 
वाखरी, पंढरपूर, जि. सोलापूर ४१३३०४ 


३७३, करंबेळेवाडी गवाणे, ता.लांजा 
जि.रत्नागिरी ४१६७०१ 


कृष्णनंदन हाऊस, मु.पो.आडगाव, नाशिक 
४२२००३ 


नांदेड नाका, गवळी नगर, लातूर ४१३५१२ 


१२, लोचन अपार्टमेंट, मधुबन का 
मखमलाबाद नाका, पंचवटी, नाशिक 


/५, प्रज्ञाकिरण गृ्हानर्माण सोसाय 
भवानी नगर, प्रेम ऑटोच्या बाजूस, 
कल्याण ४२१३०८ 


५, माध्यमिक शिक्षक कॉलनी, नाकाने 
रोड, देवपूर, धुळे ४२४००२ 


२०३, यश अपार्टमेंट, शासकीय 


SAL. 
(महिला) 


गायत्री हंबीरराव मुळे 


रुग्णालयाजवळ, रत्नागिरी ४१५६१२ 


प्लॉट नं १८, श्रेयस सोसायटी, शिवाजी 


खुला 


T 
इ.मा.व. 


शिवानी दत्ता गायकवाड (महिला 
(महिला) 


श्रीवर्धन प्रदिप जाधव 


रोशन गुणवंत बाळे 


नगर, बाले, उत्तर सोलापूर ४१३२५५ 


मु.पो. शिंदेगाव, ता.जि.नाशिक ४२२१०२ 


८१/ए, 
नाक्याजवळ, शिरपूर पोस्ट ऑफिस, 
शिरपूर, जि.धुळे 


९४/ए, श्रोहषे वास, न्यु का 


अधिनियमा 
नुसार वाटप 
केलेला महसुली 
विभाग 


नागपूर 


नागपूर 


वडगाव, ता.हातकणंगले, जि.कोल्हापूर 
४१६११२ 


मु.पो. अलमला, ता.औसा, जि.लातूर 
४१३५२० 


मु.पो.कनोली, पिंपरणे रस्ता, ता.संगमनेर, 
जि.अहमदनगर ४२२६०५ 


संजय गांधी नगर २, जीतू टॅक्सी जवळ, 
अमरावती ४४४६०६ 


अश्‍विनी सुरेश गपाट 


साई निवास अपार्टमेंट, रमनबागेजवळ, 
शनिवार पेठ, पुणे ४११०३० 


संबंधित मुख्य 
अभियंता 


मुख्य अभियंता 


सा.बां.प्रा.वि. 


नागपूर 


नियुक्तीसाठी 
वाटप करण्यात 
आलेला जिल्हा 


मुख्य अभियंता 


सा.बां.प्रा.वि. 


नागपूर 
मुख्य अभियंता 
(रा.म.), 


कोकणभवन, नवी 


मुख्य अभियंता 


सा.बां.प्रा.वि. 


नागपूर 


नागपूर 
रायगड 
गडचिरोली 


4 y 4 4 4 4 

टि जै टं टि टि 4 4 टि 

a 4 a a a El a 
ab “~ 


नागपूर 


उमेदवाराचे नाव 


धनराज विजय भगत 


आशना अशोक भिमनवार 


जयश्री दिवाकर लोखंडे 


दिपा पांडुरंग मुल्या 


बुध्द पुरा, मु.वाघोळा, पो.इनझोरी, 
ता.कारंजा (लाड), जि. वाशिम 


मु.पो.मुल, वॉर्ड क्र.८, श्रमिक नगर, मुल, 
जि.चंद्रपूर ४४१२२४ 


प्लॅट नं.९, लोखंडवाला अपार्टमेंट, पाच 


निष्ठा सुभाष कापसे 


नयना बाळासाहेब बनकर 


कांचन सतीश नागरे 


मेघा उदयसिंह तारु 


मोहिनी मोहन तलबार ; 


अश्‍विनी मानसिंग तोंदले 
श्रद्धा संजय नागरे 

जयश्री संजू गुंजाळ 

पुजा रावसाहेब नाईक 
सारिका जनार्धन सुर्यवंशी 
शितल लुलेश्‍्वर मानापुरे 
नुतन त्रिलोकनाथ प्रजापती 


रविना रावसाहेब धामणकर 


कंदील चौकजवळ, सोलापूर ४१३००१ 


प्लॅट नं १३९, ए प्रि , 
नगर, कोराडी US, मानकपूर पोस्ट 
ऑफिस, नागपूर ४४००३० 


२०१, गजानन , गोकूळ 
सोसायटी, बोरगाव, गोरेवाडा रोड, नागपूर 
४४००१३ 


मु.पो. पढेगाव, ता.श्रीरामपुर, 
जि.अहमदनगर ४१३७२१ 


एफ १०६, संत 
नगर, जेल रोड, नाशिक रोड, नाशिक 
४२२१०१ 


१६, बसप्पा पेठ, सातारा ४१५००२ 


आदर्श सोसायटीच्या मागे, मोहननगर, 


धनकवडी, ता.हवेली., जि.पुणे ४११०४३ 


कॉलनी क्र.५, गणेश नगर, बोपखेळ, पुणे 
४११०३१ 


मु.पो.साईखेडा, ता. निफाड, जि.नाशिक 
४२२२१० 


मु. रांजणगाव पोळ, ता. गंगापूर, 


जि.औरंगाबाद ४२३७०२ 


कुंभार गल्ली, मु. नेरले, ता.वाळवा, 


जि.सांगली ४१५४०६ 


नाईक निवास, गणेश गल्ली, गादीपुरा, 
नांदेड ४३१६०४ 


मु.पो.मळवटी, पो. कासारखेडा, ता.जि. 
लातूर ४१३५३१ 


मु.पो.मौशी, ता.नागभीड, जि.चंद्रपूर 
४४१२०६ 


मधुसुदन कॉलनी, साई नगर, अमरावती 
४४४६०७ 


धामणकर निवास, पलाश लेन, गाडगे 
नगर, अमरावती ४४४६०३ 


अधिनियमा 
नुसार वाटप 
केलेला महसुली 
विभाग 


4 


नागपूर 


नागपूर 


नागपूर 


संबंधित मुख्य 
अभियंता 


मुख्य आभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि. 
नागपूर 


मुख्य आभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि. 
नागपूर 
मुख्य आभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि. 
नागपूर 
मुख्य आभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि. 
नागपूर 
मुख्य आभियंता 
(रा.म.), 

'कोकणभवन, नवी 


मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि. 
नागपूर 


नियुक्तीसाठी 
वाटप करण्यात 
आलेला जिल्हा 


अमरावती 


नागपूर 
रायगड 


यवतमाळ 


त्त त्त 4 4 4 4 a a a 4 4 4 
नं 
ap 


यवतमाळ 


अधिनियमा 
नुसार वाटप संबंधित मुख्य 
केलेला महसुली 
विभाग 


नियुक्तीसाठी 
वाटप करण्यात 
आलेला जिल्हा 


उमेदवाराचे नाव 


परांजपे कॉलनी, कॅम्प, अमरावती 
४४४६०२ 


प्राजक्ता रामचंद्र गोधे अमरावती 


निता शंकर जाधव 


प्राणदा रामदास वाघ 


डॉ.गदळकर हायस्कूल जवळ, 
निकमवस्ती, वाठार, कोरेगाव रोड, 
ता.कोरेगाव, जि.सातारा पिन ४१५०१०. 


जि. अहमदनगर 
(महिला, 


खुला fats नं.१, हरिपुर, ता.मिरज, जि.सांगली 
(महिला; 


ला 
) ४१६४१६ 


संत ज्ञानेश्‍वर नगर, आळंदी रोड, भोसरी, 


किरण ज्ञानेश्‍वर hated 
न ता. हवेली, जि.पुणे ४११०३९ 


९०६, एल-०६, स्वानपुत्री, तळोजा 


संध्या धनंजय धोंगडे डो 
, खारघर ४१०२१० 


पुनम रविंद्र अघाडे 9 
नम्रता सुरेश राऊत : 


रेणुका विश्‍वनाथ सोलगे 


मु.कोंडवर्धा, पो.तळेगाव मोहना, ता.चांदूर 
बाजार, जि. अमरावती ४४४७२३ 


गोरोबा कुंभार चित्र मंदीर रोड, बाजारतळ, 
जामखेड, जि. अहमदनगर ४१३२०१ 


मु.साकोल, ता.शिरुर अनंतपाळ, जि.लातूर 
ड९२ण्डड 


घर क्र.८-८-६५०, हीना नगर, रशीदपुरा, 
औरंगाबाद ४३१००१ 


सोमराय नगर, ता.मोहोळ, जि.सोलापूर 


धनश्री ज्ञानेश्वर सुतार 
ल या ४१३२१३ 


मु.पो.चिमणगाव, ता.कोरेगाव, जि.सातारा 


स्नेहल नंदकुमार जाधव 
t ४१५५०१ 


१०, घर क्र.१२३७, श्रम साफल्य व 
गोंडूर रोड, वालवडी, देवपूर, धुळे 
४२४००५ 


अश्‍विनी काळू पानपाटील 


मु.पो.काकडा, करंजा घाडगे, जि.वर्धा 
४४२२०३ 


कांचन उत्तमराव उघडे 


रुक्मिणी नगर, डॉ.पंजाबराव देशमुख 
बँकेजवळ, अमरावती ४४४६०६ 


अनुराधा संजय गंगणे 


७१, शिवसागर कॉलनी, चितोड रोड, धुळे 
४२४००१ 


कोमल प्रताप पाटील 


प्लॅट क्र.११, तिसरा मजला, 
अपार्टमेंट, विश्रामबाग रेल्वे स्टेशनजवळ, 
सांगली ४१६४१५ 


निशा बाळासाहेब चव्हाण 


निशीगंध कॉलनी, जवाहर नगर, व्हीएमव्ही 


अमरावती 


वैष्णवी दिनकर माहुरे 


शुभेच्छा संतोषराव 
बोरवटकर 


काजल कमलाकर जगताप 


रोड, अमरावती ४४४६०४ 


देशपांडे गल्ली , तानाजी चौक, लातूर 
४१३५१२ 


मु.पो.मारडा, ता.तिवसा, जि.अमरावती 
४४४७०९ 


अधिनियमा 
नुसार वाटप संबंधित मुख्य 
अभियंता 


नियुक्तीसाठी 
वाटप करण्यात 
आलेला जिल्हा 


पल्लवी मु.पो.काळेवाडी, ता.जि.अहमदनगर त प्रावि कि 
पल्लवी सुभाष काळे त्ता .बां.प्रा.वि. चंद्रपूर 
४१४००६ 
नरसिंग कैरमकोंडा .मा.प्र. ।सी-१६, दुर्गाकृपा अपार्टमेंट, श्रीशैल नगर, निच 
अश्‍विनी ome .बां.प्रा.वि. नागपूर 
उत्तर सोलापूर, सोलापूर ४१३००२ 
जा. शिये मला अप मेट-२०३, चिचपाडा अभियंता. 
कांचन प्रमोदकुमार विसावले | अ.जा. ‘AS, काटेमानीवली, कल्याण (पू) .बां.प्रा.वि. गडचिरोली 
४२१३०६ 
van a .जा. | 308/08, बापूजी नगर, उत्तर सोदार as चंद्रपूर 
विठ्ठल गायकवाड । अ.जा. dean, बाजार .बां.प्रा.वि. चंद्रपूर 
, सोलापूर ४१३००३ 
विशाल तुकाराम मारकवाड | अ.ज. .ज. नांदेड .बां.प्रा.वि. नागपूर 
सागर एकनाथ भरसट .ज. .ज. बेकरी जवळ, पेठ रोड, नाशिक .बां.प्रा.वि. गडचिरोली 
डा .जा. .शेगाव, बुध्द विहार जवळ, पो. आता 
दिक्षा धमेंद्र बागडे .जा. a ae a अमरावती अमरावती .बां.प्रा.वि. यवतमाळ 
, अमरावती ४४४६०४ तती 
eas .जा. ।कलावती नगर, मालगाव रोड, चावडीकर ere चंद्रपूर 
दिपीका भुपाल .जा. जि.सांगली .बां.प्रा.वि. चंद्रपूर 
माळा, ता.मिरज, जि. ४१६४१० 
= .ज. |खोली क्र.४, इमारत क्र.२, स्नेहबंधन पार्क, os 
कल्याणी सुरेशशव गवळी | अ.ज. eae .बां.प्रा.वि. नागपूर 
शरणपूर रोड, नाशिक ४२२००२ 
: = .जा. । तांदूळवाडी रोड, कल्पना नगर, कळंब, त प्रावि 
सुप्रिया सोमनाथ सावंत जा. | (महिला .बां.प्रा.वि. गडचिरोली 
जि.उस्मानाबाद ४१३५०७ 
सारिका सिताराम महारनवर |भ.ज. महला .बां.प्रा.वि. चंद्रपूर 
विक्रम माधवराव शंखपाळे | अ.ज. .ज. .बां.प्रा.वि. नागपूर 
ए-३/३०३, सुकुर रेसीडन्सी, आनंद नगर, : 
कुणाल अशोक सोनवणे .ज. जे. 1 बंदर Ww .बां.प्रा.वि. गडचिरोली 
घोडबंदर रोड, ठाणे (प) ४००६१५ 
जं af ६२-ब, वृंदावन कॉलनी, तळोदा रोड, त प्रावि चंद्रपूर 
प्रमोद भगवान साबळे .ज. .ज. ; .बां.प्रा.वि. चंद्रपूर 
नंदूरबार ४२५४१२ 
पुणे 


खुला .पो.सुर्लो, ता.कोरेगाव, जि.सातारा 
२३९ | २४० |रोहन सुनिल भोसले खुला व्यि प T sats 
(अपंग) |४१५५११ .बा.प्रा. 
क aes घर क्र.२२१, सर्व्हे नं. ३७/५, चांदशी ; satay 
° aa. . . . . 
मातोरी, ता.जि.नाशिक ४२२००३ 
भ.ज.(क) । मु.पळशो, पो. 3 र अभियंता, 
२४१ । २४२ | रोहिदास शिवाजी करे भ.ज.(क) oe T utr कोल्हापूर 
(अपंग) : .बां.प्रा.वि., पुणे 
= अ.ज. ।शिवाजी चौक, गोंडपिंपरी, जि.चंद्रपूर त प्रावि 
२४२ | २४३ |स्विटी भगवान मेश्राम अ.ज. .बां.प्रा.वि. नागपूर 
(महिला) | ४४२७०२ 
(कश साळचे खुला .पो.किवळ, ता.कराड, जि.सातारा आवि 
२४३ | २४४ हर्षद अंकुश साळु खुला स हि .बां.प्रा.वि. गडचिरोली 
(खेळाडू) | ४१५१०६ 
अ.ज. १४६, मानव नगर, डिघोरी, जि.नागपूर a 9 
(महिला) | ४४०००९ 


उमेदवाराचे नाव 


अधिनियमा 
नुसार वाटप 
उमेदवाराचे नाव त 


सोमनाथ महादेव म्हेत्रे : 


महानंदा निवास, सोनलवाडी रोड, म्ह 
मळा, एखतपूर, ता.सांगोला, जि.सोलापूर 


नियुक्तीसाठी 
वाटप करण्यात 
आलेला जिल्हा 


संबंधित मुख्य 


खुला  ।सावसनी खासगाव, ता.जाफ्राबाद, 
२४६ | २४७ ।विष्णू दिनकर गाडेकर खुला : जालना 
(अपंग) ।जि.जालना ४३१२०६ 
चावडी ढवळो. 
Ta Ge खुला घर क्र.२२५, चावडी परिसर, ढवळी, 
२४७ | २४८ ।युवराज गजानन खोत खुला र व. जि.सांगली 
(अपंग) ।ता.तासगांव, जि. ४१६३१२ 


खुला .पो.येणेगुर, ता.उमरगा, जि.उस्मानाबाद 
२४८ | २४९ lattes पुरुषोत्तम बगले |खुला a q a 6 bgt 
र (अपंग) | ४१३००६ क 


मु.बोरगाव ता. लोहा, जि.नांदेड ४३१७०७ | औरंगाबाद 


.मा.व. 

२४९ । २५० प्रिती उध्दवराव जाधव इ.मा.ब. : र 
(अपंग) 
खुला .पाचोड, चित्तेपिंपळेगाव, जि.औरंगाबाद 

२५० | २५१ | अदिती भरत पवार खुला ह हि र 
(खेळाडू) | ४३१००७ 

a _ सर्व्हे नं.२१२, वाघजई मंदीराजवळ, 

स is भिलारेवाडी, कात्रज, पुणे-४६ 


६५ भालगाव शिव, उस्थळ खालसा 
ता.नेवासा, जि.अहमदनगर 


ज्ञानेश्‍वर विठ्ठलराव शिंदे 


अनिल जगन्नाथ शिंदे खुला खुला 


सदन, संघर्षे नगर, देगलूर 
जवळ, उदगीर रोड, ता.देगलूर, जि.नांदेड 
४३१७१७ 


मु. पो. तोगरी, ता.उदगीर, जि.लातूर 
४१३५१७ 


अमोल गोविंदराव जाधब ।खुला खुला 


शेखर सुनिल घंटापळे खुला खुला 


मनोज शहाजी वाघमारे खुला 


मु.जलोली, पो.करकंब, ता.पंढरपूर, 
जि.सोलापूर ४१३३०२ 


बाळासाहेब राजेंद्र जाधव 


मु. पो.टाकळी, ता.उदगीर, जि.लातूर 
४१३५१७ 


अभिलाष धोंडीराम शेळके 


मु. पो. गणेशपूर, ता.सार्की, जि.धुळे 
४२४२३१० 


बिशाल रतिलाल मराठे 


सोमवारी ATER नं.७७/२, हनुमान नगर, 
नागपूर ४४०००९ 


पंकज मोरेश्‍वर डेंगे 


चैतन्य मांगिलाल महाले ७/५०, लक्ष्मी नगर, पर्वती, पुणे ४११००९ 


, एस.आर.पो.रोड, 
अमोल बापू ठाकरे अ.जा. अ.जा. ।आय.टी.आय.च्या मागे, मालेगाव 
जि.नाशिक ४२३१०५ 
हरिश्चंद्र न ऱ् ई-४०१, सत्य संस्कार गृहनिर्माण 
मयुर हरिश्चंद्र पाटील अ.ज. अ.ज. | सोसायटी. कळंबोली 
, , पनवेल ४१०२१८ 


सेर वेर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर 


नागपूर 


